महाराष्ट्र शासन 


सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
१० वा मजला, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय इमारत, HIS मार्केट जवळ, 
लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई - Yoo ००१. 
दूरध्वनी क्रमांक- ०२२-२२६३२३६५ ई-मेल-58०॥॥ thorat@nic.in 


क्रमांक-ईएमएस-२०१९/प्र.क्र.१७७/आरोग्य-२ दिनांक- १६ ऑक्टोबर, २०२० 


प्रति, 

आयुक्त, आरोग्य सेवा, 
आरोग्य भवन, 

मुंबई. 


विषय -महाराष्ट्र आपत्कालीन वैद्यकिय सेवा योजना प्रकल्पास पुढील ६ महिने मुदतवाढ देण्याबाबत. 


संदर्भ - १) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्र. ईएमएस-२०११/प्र.क्र.२२४/ 
आरोग्य-३, दिनांक २८ मार्च, २०१३ 


२) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांकः ईएमएस-२०११/प्र.क्र. 
२२४/आरोग्य-३, दिनांक २२ ऑक्टोबर, २०१४. 


३) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांकः पीएचडी-३००११/ प्र.क्र. ३८७/ 
२०१६/ आरोग्य ७, दिनांक १५ जून, २०१६ 


४ शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांकः ईएमएस-२०१८/प्र.क्र. 
११९/आरोग्य-३, दिनांक ३१ मार्च, २०१९. 


4) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांकः ईएमएस-२०१८/प्र.क्र. 
२७०/आरोग्य-३, दिनांक ०८ मे, २०१९. 


६) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांकः ईएमएस-२०१८/प्र.क्र. 
२७०/आरोग्य-३, दिनांक २९ जुले, २०१९. 

७ शासन पत्र, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक-ईएमएस-२०१९, 
प्र.क्र.१७७/आरोग्य- ३, दिनांक- १७ मार्च, २०२०, दिनांक- ७ जुले,२०२०. 

८) आयुक्त,आरोग्य सेवा व अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान ,मुंबई यांचे पत्र 
क्रमांक : एसएचएस/ईएमएस/३६७६५/२०२०, दि.२५.०८.२०२०. 


राज्यात आपदग्रस्तास तातडीने वैद्यकीय मदत मिळावी याकरीता आपत्कालिन प्रतिसाद सेवा 
(EMS) दिनांक ०१ फेब्रुवारी,२०१४ पासून सुरु झाळी असून याबाबतची मुदत दि.२८.०२.२०१९ रोजी 


F:\EMS\continuation of tender\letters (9.docx 


संपुष्टात आली आहे. सदर रूग्णवाहिका सेवेस रुग्णहितास्तत उपरोक्त शासन आदेशान्वये 
दि.३१.०७.२०२० पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. रुग्णहिताचा विचार करुन सदर रुग्णवाहिका सेवा 
जानेवारी,२०१९ च्या दराने दि.०१.०८.२०२० ते दि.३१.०१.२०२१ पर्यंत सुरु ठेवण्यास सेवापुरवठादारास 
मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


२. सदर कालावधीसाठी महाराष्ट्र आपत्कालीन वैद्यकीय सेवा योजना अंतर्गत कार्यान्वित असलेल्या 
सुसज्ज रुग्णवाहीकांवरील आवर्ती खर्चासाठीचे देयक अदा करण्यासाठी यापुर्वी करण्यात आलेल्या 
करारातील अटी-शार्ती प्रमाणे कार्यवाही करण्यात यावी. सेवा पुरवठादाराकडून रुग्णवाहिकेत डॉक्टर 
उपलब्ध नसल्यास विहित केल्याप्रमाणे दंड आकरण्यात यावा. 


३. सदर शासन पत्र महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२०१००७१५०४३३३९१७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


: Digitally signed by 
5a Nj cev Sanjeev 


H a ri S h C ha nd Harishchandra Dhuri 
Date: 2020.10.16 


ra Dhuri 16:30:49 +05'30' 
(सं.ह.धुरी) 
महाराष्ट्र शासनाचे अवर सचिव 


प्रत- 
१. मा.मंत्री, सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण, मंत्रालय, मुंबई 
२. अपर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
३. अपर मुख्य सचिव, उद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
४. अपर मुख्य सचिव,नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
५. प्रधान सचिव,सार्वजनिक आरोग्य, नवीन मंत्रालय, मुंबई 
६. प्रधान सचिव,वैद्यकिय शिक्षण व औषधी द्रव्य विभाग,नवीन मंत्रालय, मुंबई 
७. प्रधान सचिव,माहिती व तंत्रज्ञान, मंत्रालय, मुंबई 
८. प्रधान सचिव,परिवहन, मंत्रालय, मुंबई 
९. अतिरिक्‍त पोलीस महासंचालक, (कायदा व सुव्यवस्था) , पोलिस महासंचालक कार्यालय, मुंबई 
१०. परिवहन आयुक्त, मुंबई 
११. संचाळक, आरोग्य सेवा-१, आरोग्य भवन, मुंबई 
१२. सह सचिव (रुग्णसेवा) ,सार्वजनिक आरोग्य, मंत्रालय, मुंबई 
१३. निवडनस्ती- आरोग्य-३. 


F:\EMS\continuation of tender\letters (9.docx 


